महाराष्ट्र शासन 


क्र.एमएलआय-०८२२/प्र.क्र.१३६/काम-६ 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक :- ०९/१२/२०२२. 


विषय :-  कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या बळकटीकरण 
योजनेअंतर्गत AEN २२३०५८०१-५३ मोठी बांधकामे अंतर्गत सन २०२२-२३ 
करिता रुपये १,१४,८१,०००/- (रुपये एक कोटी चौदा ळाख एक्याऐंशी हजार 
wed) एवढ्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्याबाबत तसेच सदर मंजूर तरतूद 
बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्याबाबत. 


वाचा :- १. संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. मश्रविसं/६८२, दि.२९/०७/२०२२. 
2. उप अभियंता, उत्तर(सा.बां) उप विभाग, दादर यांचे पत्र क्र.ठउवि/नायगाव/ 
७३४, दि.२२/०७/२०२२. 


३. कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सा.बां.विभाग, वरळी, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.काअ/ममुंविवि/१९३९/२०२२ दि.१८/०७/२०२२. 


४. शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२८/० ९/२०२२. 
ज्ञापन :- 


संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या 
पत्रान्वये “२२३०५८०१- ५३ मोठी बांधकामे ” या लेखाशिर्षाखाली संस्थेत विविध दुरुस्तीची व 
नुतनीकरणाची कामे करण्यासाठी येणाऱ्या रुपये १,१४,८१,०००/- ( रुपये एक कोटी चौदा लाख 
एक्याऐंशी हजार फक्त) एवढया खर्चास मान्यता देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून 
शासन ज्ञापन समक्रमांक दिनांक २८/०९/२०२२ अन्वये रुपये १,१४,८१,०००/- (रुपये एक कोटी चौदा 
लाख एक्याऐंशी हजार फक्त) एवढ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर खर्चास 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार रुपये १,१४,८१,०००/- (रुपये एक 
कोटी चौदा लाख एक्याऐंशी हजार फक्त) एवढ्या खर्चास वित्तीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मागणी के-४, मुख्यलेखाशीर्ष “२२३०- 
कामगार व रोजगार (००)(१२ ) महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) २२३० ५८०१- ५३, 
मोठी बांधकामे ” या लेखाश्रिर्षाखाली खर्ची टाकून तो चालू वर्षी सन २०२२-२३ या करिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एमएलळआय-०८२२/प्र.क्र.१३६/काम-६ 


३. हे ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक 
४ समोरील नियम क्र २७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हे ज्ञापन नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८६/१४६१, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२२ तसेच वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१०/२०२२/व्यय-१६, 
दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या अनौपचारिक संदर्भाअन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


षु. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१२०९१५४०११२९१० असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SAGUNA GANESH ८ 
THENGIL : 


(सगुणा काळे-ठेंगील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 

प्रबंधक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 

महालेखापाल - १, (लेखापरीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

अवर सचिव, प्रश्ञा-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 

अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
उप अभियंता, उत्तर(सा.बां) उप विभाग, दादर. 

कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सा.बां.विभाग, वरळी, मुंबई. 

निवड नस्ती (कामगार-६). 


LC ०८ “५७ A -O 


“0 (२ ७ © 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


